शासकीय संस्थाच्या बांधकाम तसेच पायाभूत सुविधा 
निर्मितीच्या प्रस्तावांना पर्यावरण अनुमती प्राधान्याने 
मिळण्याकरिता सनियंत्रण समिती गठीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : SEIAA-2028/ प्र.क्र.२७/ SEIAA 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :-३० एप्रिळ, २०२४. 

प्रस्तावना:- 

राज्यातील Fess महानगरपालिका, हहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (CIDCO), मुबंई 
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) व इतर शासकीय संस्थांचे बांधकाम प्रकल्पाचे प्रस्ताव तसेच 
पायाभूत सुविधा निर्मितीचे प्रस्ताव पर्यावरण अनुमतीकरिता राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मुल्यांकन 
प्राधिकरणाकडे प्राप्त होत असतात. तथापि, या सर्व शासकिय संस्थाकडून राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात 
मुल्यांकन प्राधिकरणाकडे पर्यावरण अनुमतीकरिता प्राप्त प्रस्तावांबाबत पाठपुरावा होत नाही तसेच या 
प्रस्तावांमध्ये राज्यस्तरीय पर्यावरण तज्ञ मुल्यांकन समिती व राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मुल्यांकन 
प्राधिकरणाकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या त्रूटींची विहित वेळेत पूर्तता होत नाही. सबब, राज्याच्या 
विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय पर्यावरण तज्ञ मुल्यांकन समिती व राज्यस्तरीय 
पर्यावरण आघात मुल्यांकन प्राधिकरणाकडे पर्यावरण अनुमती मिळण्याकरिता प्रलंबित राहतात. या सर्व 
शासकीय संस्था व राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मुल्यांकन प्राधिकरणामध्ये समन्वय साधण्याकरिता 
सनियंत्रण समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील Fess महानगरपालिका, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (010900) मुबंई 
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) व इतर शासकीय संस्थाचे बांधकाम प्रकल्पाचे प्रस्ताव तसेच 
पायाभूत सुविधा निर्मितीचे प्रस्तावांना राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मुल्यांकन प्राधिकरणाकडून 
प्राधान्याने पर्यावरण अनुमती मिळण्याकरिता उपरोक्‍त शासकीय संस्था व राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात 
मुल्यांकन प्राधिकरणामध्ये समन्वय साधण्याकरिता खालीलप्रमाणे सनियंत्रण समिती गठीत करण्यात 
येत आहे- 


अ. पदसिद्धअधिकारी सनियंत्रण 
क्र. समितीमधील 
पदनाम 


गि प्रधान सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) व सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय | अध्यक्ष 
पर्यावरण आघात मुल्यांकन प्राधिकरण 
अतिरिक्त आयुक्त, बृह्नमुंबई महानगरपालिका सदस्य 
अतिरिक्‍त महानगर आयुक्त, मुबंई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण सदस्य 
व्यवस्थापकीय सहसंचालक, सिडको सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः SEIAA-2028/ प्र.क्र.२७/ SEIAA 


५ | संबंधित शासकीय विभागाच्या प्रस्तावाशी संबंधित अधिकारी सदस्य 
६ । शास्त्रज्ञ श्रेणी-२, राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मुल्यांकन प्राधिकरण सदस्य सचिव 


सदर राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीची कार्यकक्षा खालील प्रमाणे राहील- 
अ. सदर समितीने आवश्यकतेनुसार राज्यातील पर्यावरण अनुमतीकरिता प्रलंबित शासकीय 
प्रकल्पांचा आढावा घ्यावा. 
आ. त्यानुषंगाने उपस्थित मुद्यांवर चर्चा करून प्रलंबित प्रकल्पांना पर्यावरण अनुमती प्राधान्याने 
मिळेल या करिता समन्वय साधावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०४३०१५०६०३९००४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by VAY SUDHAKAR PATIL 


Di 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7597374b 1 4a075268ebb99ffc97 bf93be9da2a38eddfc7 
bc45fd1898efb7e0ee, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


PATIL ee ene 
(विजय सु. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत माहिती करिता:- 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

२) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग-१, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग-२, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 
) 
) 


अ.मु.स., महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०) प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
qq) aga, बृह्नमुंबई महानागरपालिका, मुंबई. 
१२)महानगर आयुक्त, मुबंई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
१३) व्यवस्थापकीय संचालक, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (CIDCO), मुंबई. 
) 
) 
) 


won 


१४) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई. 
१५)संचालक, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६) शास्त्रज्ञ श्रेणी-२, राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मुल्यांकन प्राधिकरण, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


